जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी, 
सामान्य राज्य सेवा, गट-ब या संवर्गात 
नामनिर्देशानाने तात्पुरती नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः- संआसे- २०२३/ प्र. क्र.४४३/ सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, ८ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१. 
दिनांक:- ०५ मार्च, २०२४. 


वाचा :- 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक पीएचआर-१५२१/सीआर५३/२०२१ 
अठ्ठावीस, दि.२१ डिसेंबर,२०२३ रोजीचे पत्र. 

शासन आदेठा:- 


वाचा येथील पत्रान्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या खाली नमूद केलेले 
उमेदवार यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने 
नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, 2029 दि. १४.०७.२०२१ रोजीच्या सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या अधिसूचना अन्वये आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई या कार्यालयांतर्गत जिल्हा विस्तार व 
माध्यम अधिकारी, सामान्य राज्य सेवा गट-ब GARR एस-१५: रूपये ४१८००/- ते रूपये 
१,३२,३००/-)या संवर्गात नामनिर्देशानाच्या वाटयातील पदांवर पुढीलप्रमाणे तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नांव प्रवर्ग महाराष्ट्र लोकसेवा | निश्चित केलेला पदस्थापना 
आयोगाची शिफारस | महसूली विभाग 
केलेला प्रवर्ग संवर्ग 
Ea 2 3 8 थु & 
शि , श्री.मारोतराव भ.ज. (क) | Open-General-1 छत्रपती जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
हरजीराव पोले संभाजीनगर जिल्हा परिषद, हिंगोली 
२. श्री.सुनिल कोंडीबा | खुला Open-General-2 पुणे सहसंचालक, आरोग्य 
आलगुडे सेवा(माशिसंवि), पुणे 
३. | श्री.निलेश विजय | इ.मा.व. Open-General-3 कोकण-१ जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
मठकर जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग 
४. | श्रीमती हकोला | इ.मा.व. | Open-Female-1 पुणे प्रा.आ.कु.क.प्र.केद्र, कोल्हापूर 
दिलावर गोरवाडे | (महिलो) 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे 2023/ प्र. क्र.४४३/ सेवा-१ 
अ.क्र. | उमेदवाराचे नांव प्रवर्ग महाराष्ट्र लोकसेवा | निश्चित केलेला पदस्थापना 
आयोगाची शिफारस | महसूली विभाग 
केलेला प्रवर्ग संवर्ग 
za 2 3 8 थु & 
५. | ayaa संभाप्पा । इ.मा.व. | Open-General-4 पुणे सहसंचालक, आरोग्य 
तुपकरी सेवा(माशिसंवि), पुणे 
g. श्री.ज्ञानोबा खुला Open-General-5 छत्रपती प्रा.आ.कु.क.प्र.केद्र, छत्रपती 
अंकुडाराव भोसले संभाजीनगर संभाजीनगर 
७. | श्रीमतीअर्चना | खुला Open-General-6 नाशिक प्रा.आ.कु.क.प्र.केद्र, नाशिक 
मनोहर जोझी 
(श्रीमती अर्चना 
प्रशांत जोशी) 
८. | श्रीधनंजय मधुकर | अ.जा. Open-General-7 पुणे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
वाळा जिल्हा परिषद, सोलापूर 
९. श्रीमती जयश्री । अ.जा. Open-Female-2 छत्रपती जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
निवृत्ती दिपके = | feo संभाजीनगर जिल्हा परिषद, परभणी 
शि ०. श्रीमती सरीता ou raha ead नाशिक प्रा.आ.कु.क.प्र.केद्र, नाशिक 
नानाजी पानसरे ( ica 
(अल 
| ११. | श्री.बापू किसन गर्जे | खुला Open-General-8 पुणे प्रा.आ.कु.क.प्र.केद्र, पुणे 
१२. म.ज.(ड) | Open-Female-3 छत्रपती जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
श्रीमती विद्या पड ante = 
eae (महिला) संभाजीनगर ल परिषद, छत्रपती 
संभाजीनगर 
१३. | श्रीमती लीलाबाई । खुला Open-General-9 नाशिक जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
सखाराम लष्करे जिल्हा परिषद, अहमदनगर 
१४. । श्री.बजरंग पांडूरंग । अ.जा. Open-General-10 पुणे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
देवकर जिल्हा परिषद, सांगली 
१५. | श्री.सतीशकुमार | वि.जा.(अ3) | Open-General-11 पुणे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
शिवराम ताजी जिल्हा परिषद, सातारा 
१६. | श्रीमती कल्पना | इ.मा.व. | Open-Female-4 पुणे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
अंगद पंडीत (महिला) जिल्हा परिषद, पुणे 
qo. | श्री.प्रदिप केलास | इ.मा.व. | Against — Open- नाशिक जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
निकम 010 जिल्हा परिषद, नाशिक 
१८. विच पडिक गावकी खुला Against ]॥0%७- नागपूर जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
sce aoe भागत त जिल्हा परिषद, गडचिरोली 
पाटील ° न 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे 2023/ प्र. क्र.४४३/ सेवा-१ 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नांव प्रवर्ग महाराष्ट्र लोकसेवा | निश्चित केलेला पदस्थापना 
आयोगाची शिफारस | महसूली विभाग 
केलेला प्रवर्ग संवर्ग 
eri 2 3 8 4 & 
१९. श्रीमती विद्या प्रल्हाद | अ.ज Open-Female-5 नाशिक जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
कंगाले (महिला) जिल्हा परिषद, जळगाव 
२०. श्री.संजय प्रभाकर । अ.जा. Against  EWS-| कोकण-२ जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
जाधव जाण जिल्हा परिषद, ठाणे 
२१.  श्री.स्वप्निल विठ्ठल । इ.मा.व. | Against = EWS- अमरावती जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
चव्हाण General-3 जिल्हा परिषद, वाशिम 
२२. श्रीमती वनिता बबन | इ.मा.व Open-Female-6 अमरावती जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
शिंदे (महिल) जिल्हा परिषद, अमरावती 
२३. श्री.प्रशांत साहेबराव | इ.मा.व. | OBC-General-1 नाशिक जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
सोनवणे जिल्हा परिषद, धुळे 
२४. श्री.रामदास अ.जा. SC-General -1 नागपुर प्रा.आ.कु.क.प्र.केद्र, नागपुर 
बोंडकुजी झाडे 
२५. दादर वर. बका, TES कोकण-२ जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
श्रीमती रेश्मा शांकर Henle ot oo ti 
aoe (महिला) ल्हा परिषद, 
अलिबाग 
२६. नाला अ.जा. SC-General -2 छत्रपती जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
श्री. सग र mean 
Paes संभाजीनगर जिल्हा परिषद, जालना 
संपतराव बोराडे 
२७. | श्री.नामदेव गोविद | अ.ज. ST-General -1 कोकण-१ जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
बेंडकुळे जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 
२८. श्री. केलास Saad OBC-General-2 अमरावती जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
साहेबराव जवंजाळ जिल्हा परिषद, यवतमाळ 
२९. श्रीमती रेणूका भ.ज. (डो | Against EWS- छत्रपती जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
गोविंदराव दराडे । (महिला) | Female -2 संभाजीनगर जिल्हा परिषद, नांदेड 
३०. | श्री.मज्जीद कादर | वि.जा.(अ।) | DT-A-General -1 छत्रपती जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
शेख संभाजीनगर जिल्हा परिषद, बीड 
३१. | श्री.बाबासाहेब भ.ज.(ड) | NT-D-General-1 छत्रपती जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
रावसाहेब राख संभाजीनगर जिल्हा परिषद, धाराशिव 
३२. | श्रीमती आम्रपाली । अ.जा. SC-Female-1 नागपूर जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
गुणकर मोरे (महिला) जिल्हा परिषद, वर्धा 
३३. | श्री.बाळासाहेब Inter Se NT-B- अमरावती जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
जनार्धन घुगे । भ.ज.(डो पातील जिल्हा परिषद, अकोला 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे 2023/ प्र. क्र.४४३/ सेवा-१ 
अ.क्र. | उमेदवाराचे नांव प्रवर्ग महाराष्ट्र लोकसेवा | निश्चित केलेला पदस्थापना 
आयोगाची शिफारस | महसूली विभाग 
केलेला प्रवर्ग संवर्ग 
za 2 3 8 . द 
३४. श्री. अनिल अंबादास | इ.मा.व. | OBC-General -4 नागपूर जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
बनकर जिल्हा परिषद, भंडारा 
३५. | श्री.राजेश अण्णा । अ.जा. SC-General -3 अमरावती जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
धुताडमल जिल्हा परिषद, बुलढाणा 
३६. श्री.विजय आत्माराव | अ.जा. SC-General -4 नागपूर जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
आखाडे जिल्हा परिषद, गोंदिया 
३७. श्री.महेंद्र दिगंबरराव | अ.जा. SC-General -5 नागपूर जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
वाघमारे जिल्हा परिषद, नागपूर 
३८. | श्रीमती उज्वला | भ.ज.(क) | NT-C-Female-1 नागपूर जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
तुळशीराम सातपुते | (महिला) जिल्हा परिषद, चंद्रपूर 


महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल मुळ अर्ज क्रमांक 
१०००/२०२३ प्रकरणी मा.न्यायाधिकरणाच्या दिनांक 22.99.2023 रोजीच्या अंतरिम आदेशान्वये 


न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहुन जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी, सामान्य राज्य सेवा, गट-ब 
संवर्गातील रिक्‍त पदावर सदर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 
नामनिर्देशानाच्या वाटयातील पदावरील ही नियुक्‍ती पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत 


आहे. 
१. जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी या पदावरील नियुक्ती, नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन 
वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीकरिता (On Probation) राहील. 
२. अ. सदर उमेदवारांचे काम परिविक्षाधीन कालावधीत अपेक्षित दर्जाचे आढळून न आल्यास, व 

ब. सदर उमेदवारांची वर्तणूक असमाधानकारक किंवा गट-ब च्या अधिकाऱ्यास शोभेशी 


आढळून न आल्यास, व 


क. या पदासाठी प्रशिक्षण विहीत केळे असेल तर सदर उमेदवारांना सदर प्रशिक्षण पूर्ण करावे 


ore व जर विभागीय परिक्षा किंवा प्रशिक्षण परिक्षा असल्यास सदर परीक्षा विहित 


कालावधीत/ संधीत उत्तीर्ण न झाल्यास, सदर उमेदवारांचा परिविक्षा कालावधी वाढविण्यात 


येईल किंवा त्यांची सेवा कोणतीही पूर्व सूचना न देता समाप्त करण्यात येईल किंवा त्यांना 


सेवेतून कमी करण्यात येईल. 
३. सदर उमेदवारांना प्रथम वेतनवाढ परिविक्षा कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात 


येईल व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर 


मिळेल. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे 2023/ प्र. क्र.४४३/ सेवा-१ 


१०. 


११, 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 
१८ 


. सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी पदाच्या सेवाप्रवेश नियमातील 


तरतूदी तसेच त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या दुरुस्त्या यांच्या अधिन राहून विनियमित 
करण्यात येईल. 


. सदर उमेदवारांचा वेतनस्तर एस-१५: रूपये ४१८००/- ते रूपये १,३२,३००/- असा राहील. 


याव्यतिरिक्त शासन वेळोवेळी ठरविल त्या दराने अन्य भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 


. सदर उमेदवारांनी या शासन आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत नियुक्‍ती 


स्विकारणे अनिवार्य आहे. जर विहित मुदतीत त्यांनी नियुक्‍ती स्विकारली नाही तर आयोगाने 
घेतलेल्या परिक्षेत त्यांनी मिळविलेल्या गुणवत्ताक्रमानुसार त्यांना अनुज्ञेय असलेली सेवा 
ज्येष्ठता मिळणार नाही. तसेच नेमणूक दिलेल्या पदावर नियुक्‍तीस इच्छुक नाहीत असे समजून 
त्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 


. सदर उमेदवारांनी मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा, जर ते या परिक्षेमध्ये यापूर्वीच उत्तीर्ण झाले 


नसतील किंवा त्यांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर, उत्तीर्ण होणे अनिवार्य 
राहील. 


. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक प्रशिक्षण २०००/ प्र. क्र. ६१/ ३९, दिनांक 


१९/०३/२००३ अन्वये संगणक वापराबाबतचे ज्ञान आवश्यक अर्हता म्हणून ठरविण्यात आले 

असल्याने, सदर उमेदवारांनी खालीलपैकी आवश्‍यक एक प्रमाणपत्र नियुक्तीच्या 

दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत प्राप्त करणे आवश्‍यक राहील, अन्यथा त्यांच्या सेवा समाप्त 

होतील. 

अ.महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत ।॥॥8-0॥ परीक्षा 
उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र किंवा, 

ब. 0.0. ६.॥. ७. ७. सोसायटीच्या अधिकृत ७. 0. ७. किंवा 0 नियुक्‍ती स्तर किंवा A स्तर 
किंवा 8 स्तर किंवा ७ स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. 


. सदर उमेदवारांना वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक अंनियो १००५/ प्र. क्र. १२६/ सेवा- 


४,दि.३१-१०-२००५ नुसार नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजना लागू होईल. 

सदर उमेदवारांना एक महिन्याची आगाऊ सूचना दिल्याशिवाय अगर एक महिन्याची आगावू 

वेतनपूर्ती केल्याशिवाय सेवामुक्‍त होता येणार नाही. 

सदर उमेदवारांना वर उल्लेख केलेल्या अटींशिवाय महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत असलेल्या इतर 
कर्मचारी वर्गास लागू असणारे इतर नियमसुध्दा लागू राहतील. 

.नियमानुसार आवश्‍यक असल्यास त्यांना संरक्षण विभागात सेवा करण्याची हमी द्यावी 
लागेल. 

.एक पती/पत्नी हयात असतांना त्यांना दुसरा विवाह करता येणार नाही. 

. त्यांनी राष्ट्रनिष्ठेची हापथ घेतली पाहिजे. 

.त्यांची महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदली होऊ शकते. 

.सदर उमेदवारांना नियुक्तीच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी प्रवासभत्ता देण्यात 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे 2023/ प्र. क्र.४४३/ सेवा-१ 


येणार नाही. 
१९. ज्या उमेदवारांचे दिव्यांग प्रवर्गातून शिफारस झाली आहे. त्यांनी दिव्यांगत्वाचे 
प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. 
२०. सदर नियुक्‍ती ही GR व पूर्वचारीत्र्य अहवालाच्या आणि शारीरिक पात्रतेचा 
वैद्यकीय अहवाल याच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
२१.शिफारस प्राप्त उमेदवारांनी लहान कुंटुबाचे अधिनियम,२००५ नुसार लहान कुटुंबाचे 
प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२६१०२४३१६०१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHESH MADHUKAR LAD 
M A H FE S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
.5.4.20=25beab36016c9d18b34e813ce2c51ae3 


2 

M A D -] U K A R ba862f5ee940326a80ef8dfa067b2f3b, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=2B0B7B24B48EA4D47E171EF81F6 
4A0D535EBB08400DA6060265D4872BADAEACA 

| A D _cn=MAHESH MADHUKAR LAD 
Date: 2024.03.05 11:41:45 +05'30' 


(महेश म.लाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


Nel 
a 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राने) 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, नागपूर. 
सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १६-ब/ १२), मंत्रालय, मुंबई. 
संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा (कु. क.), पुणे. 

सर्व सहसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय. 

. सर्व उपसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०.संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक. 

११.संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 

१२.संबंधित उमेदवार(आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय यांचे मार्फत) 
१३.निवड नस्ती सेवा-१. 


Pa SM > KW ८० :? 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


